सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत आरोग्य सेवा 
आयुक्तालयातील गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील 
अधिकारीयांच्या बदली/पदस्थापनेच्या अधिकारांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संआसे-२०२१/प्र.क्र.२४४/सेवा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, ८ वा मजला, 
SPAY टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक :-२७ ऑगस्ट, २०२१ 
वाचा :- 
१ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनिमयन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१४/प्र.क्र.२६/१२, 
दि.३१.०१.२०१४. 
3) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.बदली-१३१४/प्र.क्र.५१९/सेवा-२, 
दि.०६.१२.२०१४. 
४ सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-१०१६/प्र.क्र.३५२/सेवा-२, 
दि.०८.०५.२०१८. 
५) सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे पत्र क्र.संआसे -२०२१/प्र.क्र.२४४/सेवा-१, दि.०४.०८.२०२१. 


प्रस्तावना :- 

वाचा क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदली करण्यास सक्षम 
प्राधिकारी “संचालक, आरोग्य सेवा” हे असून त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी “आयुक्त, आरोग्य सेवा” यांच्या 
अध्यक्षतेखाली नागरीसेवा मंडळ स्थापन झालेली आहे, ही विसंगती आहे. वाचा क्र.३ येथील दि.०६.१२.२०१४ 
रोजीच्या शासन निर्णयाच्या वेळी आयुक्त, आरोग्य सेवा हे पद अस्तित्वात नव्हते. दि.३१.०३.२०१५ व 
दि.११.१०.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त, आरोग्य सेवा हे पद अस्तित्वात आळेळे आहे. तसेच वाचा 
क्र.३ येथील शासन निर्णयामध्ये नमूद वेतनश्रेणीमध्येही सुधारणा करणे आवश्‍यक आहे. ही विसंगती दुर 
करण्याची आवश्यकता आहे. 

वाचा क्र.१ येथील अधिनियमातील कलम ६ मधील दुसऱ्या परंतूकातील तरतूदीनुसार सार्वजनिक 
आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील आरोग्य सेवा आयुकक्‍्तालयांतर्गत गट-ब राजपत्रित संवर्गातील अधिकारी 
यांच्या बदली/पदस्थापना याबाबतचे अधिकार निश्चित करण्याबाबत प्रस्ताव विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

वाचा क्र.५ येथील पत्र रद्द करण्यात येत असून खालीलप्रमाणे आरोग्य सेवा आयुक्तालयातील एस-२० 
(रु.५६१००-१७७५००) (जुनी वेतनश्रेणी रु.९३००-३४८०० अधिक ग्रेड पे रु.५४००) अशी वेतनश्रेणी किंवा यापेक्षा 
कमी वेतनश्रेणी घेणाऱ्या गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदली करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे सक्षम 
प्राधिकारी व नागरी सेवा मंडळ गठीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संआसे-२०२१/प्र.क्र.२४४/सेवा-१ 


गट-ब संवर्ग बदलीचा/पदस्थाप Aa मंडळाचे अध्यक्ष | बदली करण्यास सक्षम 
प्रकार प्राधिकारी 

महाराष्ट्र वैद्यकीय व | सर्वसाधारण बदली आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा | सचिव/प्रधान सचिव/ 

आरोग्य सेवा आणि सामान्य अभियान संचालक राष्ट्रीय | अप्पर मुख्य सचिव, 

राज्य सेवा, गट-ब आरोग्य अभियान, मुंबई सार्वजनिक आरोग्य 

(राजपत्रित) एस-२० विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

(रु.५६१००-१७७५००) विशेष कारणास्तव/ सचिव/प्रधान सचिव/अप्पर| प्रभारीमंत्री, सार्वजनिक 


(जुनी वेतनश्रेणी रु.९३००- 
३४८०० अधिक ग्रेड पे 


रु.५४००) Bail वेतनश्रेणी 
किंवा यापेक्षा कमी 
वेतनश्रेणी 


पदस्थापना/पदोन्नतीने 
पदस्थाप 


विनंती बदली/सरळ मुख्यसचिव,सार्वजनिक 


आरोग्य विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 


आरोग्य विभाग 


उपरोक्त तक्त्यात दर्शविल्यानुसार सर्वसाधारण बदल्यांकरिता शिफारस करण्याकरिता आयुक्त, 
आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांनी नागरीसेवा 
मंडळ गठीत करावे. विशेष कारणास्तव/विनंती बदली/सरळसेवेने पदस्थापना/पदोन्नतीने पदस्थापना या करिता 
शिफारस करण्यास्तव खालीलप्रमाणे नागरीसेवा मंडळ गठीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. पदनाम अध्यक्ष/सदस्य 
| सचिव/प्रधान सचिव/अप्पर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, | अध्यक्ष 
मुंबई 
२ | आयुक्त, आरोग्य सेवा किंवा त्यांनी नामनिर्देशित केलेला त्यांचा प्रतिनिधी सदस्य 
३ | संबंधित उपसचिव/सहसचिव सदस्य सचिव 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८१८१५४४४२५११७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, 


Sontakke 
Premanand 
Dnyaneshwar 


Digitally signed by Sontakke Premanand 
Dnyaneshwar 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
postalCode=400001, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=248f3abd919bce9c4e68555abc7e46 
7b111¢53a87e167edcc566a40a1 2ae53cd, 
serialNumber=89357e84059779c4ad0939bab 
a47be1d7999cb1d37b914bdf76f412b21aac1 
af, cn=Sontakke Premanand Dnyaneshwar 
Date: 2021.08.27 16:09:06 +05'30' 


ऐप्रे.ज्ञा.सोनटक्के) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संआसे-२०२१/प्र.क्र.२४४/सेवा-१ 


A 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन,मलबार हिल,मुंबई, 
३. मा .मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
४. मा.मंत्री (सा.आ.व कु.क.) यांचे खाजगी सचिव, 
५. मा. राज्यमंत्री (सा.आ.व कु.क.) यांचे खाजगी सचिव, 
६. प्रधान सचिव, सर्व विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७. आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, 
८. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना, मुंबई, 
९. विभागीय आयुक्‍त (सवी), 
१०. जिल्हाधिकारी (सर्व), 
११. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी), 
१२. प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी, मुंबई, 
१३. संचालक-१/२, आरोग्य सेवा, मुंबई/पुणे, 
१४. अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा (सवी, 
१५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (सवी, 
१६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सवी, 
१७.जिल्हाशल्यचिकित्सक, सामान्य रुग्णालय (सवी, 
१८.जिल्हाआरोग्य अधिकारी, जिल्हापरिषद (सर्व,) 
१९. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-१ मुंबई/महाराष्ट्र -२, नागपूर, 
२०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र-१ मुंबई/महाराष्ट्र -२, नागपूर, 
२१. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
२२. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी, 
२३. स्वीय सहायक, मा. मंत्री (आरोग्य) /मा.राज्यमंत्री (आरोग्य), मंत्रालय, मुंबई, 
२४. स्वीय सहायक,अ.मु.स./सचिव(२)/(आरोग्य), 
२५. सर्व अधिकारी,सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय,मुंबई, 
२६. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


